कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान 
(गळीतधान्य) अंतर्गत सन २०२०-२१ मध्ये अनुसूचित 
जाती प्रवर्गासाठी पहिल्या हप्त्याचा ₹२५५.१३७ लाख 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-राअसुअ-२०२०/प्र.क्र.२०/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ मार्च, २०२१ 


१. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-ओ,दि.१९/०४/२०१७ 

२. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४ मे.२०२० 

३. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० 

४. केंद्र शासनाचे पत्र H-2020/44-2.NFSM(OS ), दि१४/०५/२०२० 

५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राअसु-२०२०/प्र.क्र.३३/४-अ, दि.०६/०६/२०२१ 

६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राअसु-२०२०/प्र.क्र.३३/४-अ, दि.१६/०६/२०२१ 

७. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.ओओपी-२०२०/प्र.क्र.३३/४-अ, दि.०८/१०/२०२१ 

८. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.१४-१/२०२०-७५-॥ , दि.१९/०५/२०२० 

९. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.१४-१/२०२०-७५-॥ , दि.०१/०६/२०२० 

१०. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्रगळीत)राअसु/२.प्र.वि.२०-२१/उर्व/.वा.अ/.मा.वि.कार्य.प्र/२०२०/०६.क्र. 
२५५६४, दि.१६/०६/२०२० 

११. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/वि.प्र.१/राअसुअ/निवि-२०-२१/प्र.क्र.०९/५९५५/२०२०, 
दि.१०/०२/२०२१ 

१२. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्र.२/पुनवि.प्र.अ.जा.रा.हि./अ.मा./प्र.क्र.०६/५९७१/२०, 
दि.१२/०२/२०२१ 


[७] 


प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान सन २०२०-२१ अतंर्गत गळितधान्य पिकांकरिता केंद्र शासनाने 
दि. २०/०५/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये रु. ६४०३.०६ लाख इतक्या वार्षिक कृती आराखड्यास मंजूरी प्रदान 
केलेली आहे. कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमिवर वित्त विभागाच्या दि.०४/०५/२०२० च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.२ 
नुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-गळितधान्य पिकांकरीता दि.०६/०६/२०२०, दि.१६/०६/२०२० व 
दि. ०८/१०/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये एकूण ४६०२.७४३ लाख रकमेचा पिकनिहाय वार्षिक कृती 
आराखडयास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे. 


(रु.लाख) 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान केंद्र राज्य एकूण 
अन्नधान्य घटक हिस्सा हिस्सा ह 
१२५८.१ ८५४.८८ | 2993.09 
गळीतधान्य व तेलताड Meats? é 3-9 
१५०१.८४ ९८७.८९ | २४८९.७३० 
एकूण एकंदर ४६०२.७४३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२०/प्र.क्र.२०/४ओ 


केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.८ व ९ येथील दिनांक १९/०५/२०२० व दि.०१/०६/२०२० च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया व वृक्षजन्य तेलबिया) अंमलबजावणीसाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता पहिल्या 
हप्त्यापोटी अभियान-१ (तेलबिया) करीता केंद्र ATA ₹ २२४.७९ लाख निधी मुक्‍त केला आहे. 

आयुक्तालयाच्या संदर्भ क्र.११ येथील दि.१०/०२/२०२१ च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानांतर्गत अन्नधान्ये पिकांकरिता अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राज्य हिळऊ्याचा रु.२६८.४८७ लाख समर्पित 
केला आहे. सदर निधी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळीतधान्ये पिकांकरिता अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 
कमी पडणा-या राज्य हिळ्याकरिता निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत आयुक्तालयाने संदर्भ क्र.१२ येथील 
दि.१२/०२/२०२१ च्या पत्रान्वये कळविले आहे. त्यापैकी कृषि आयुक्तालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत 
गळितधान्यसाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता पहिल्या हप्त्याचा केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण रु. २५५.१३७ 
लाख वितरीत करण्याबाबत दि.१२/०२/२०२१ च्या पत्रान्वये कळविले आहे. 

त्यानुसार कृषि आयुक्तालयाच्या मागणीप्रमाणे अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा 
आवड्यक निधी वितरीत करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णयः 

१. सन २०२०-२१ करीता कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत (गळीतधान्य) राज्यात 
राबविण्यासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी पहिल्या हप्त्याचा केंद्र व राज्य हिस्स्याचा मिळून एकूण 
रु.२५५.१३७ लाख (रुपये दोन कोटी पंचावन लाख तेरा हजार सातशे फक्त) निधीच्या वितरणास मान्यता 
देण्यात येत आहे. सदर निधीपैकी केंद्र व राज्य हिस्साच्या निधीचे विवरण पुढीळप्रमाणे- 


(₹ लाख) 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अनुसूचित जाती प्रवर्ग एकूण 
(तेलबिया व तेलताड) केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 

(६०%) (४०%) 
अभियान क्र.१ (तेलबिया) १५२.९९ १०२.१४७ २५५.१३७ 


२.  परिच्छेद-१ मध्ये नमूद केल्यानुसार अभियान-१ (गळीतधान्य) करिता केंद्र हिऊ्याचा रु.१५२.९९ लक्ष 
निधी (अक्षरी एक कोटी बावन्न लाख नव्व्याण्णव हजार फक्‍त) आणि राज्य हिस्स्याच्या रु.१०२.१४७ लक्ष निधी 
(अक्षरी रुपये एक कोटी दोन लाख चौदा हजार सातशे GET ) असा एकूण रु.२५५.१३७ लक्ष (रुपये दोन कोटी 
पंचावन लाख तेरा हजार सातशे फक्त) वितरीत करण्यात येत आहे. 

३.  परिच्छेद-१ ते २ मध्ये नमूद केल्यानुसार, अभियान-१ (गळीतधान्य) करिता अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीद्वारे वितरीत केलेला केंद्र निधी सन २०२०-२१ मध्ये पुढील लेखाशिर्षाखालील अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून 


खर्ची टाकावा:- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२०/प्र.क्र.२०/४ओ 


केंद्र हिस्याचे लेखाशिर्ष राज्य हिस्याचे लेखाशिर्ष 

मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 

२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 

(००)(७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना (००)(७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना 

(००) (०५) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न | (००) (०६) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 

(केंद्र हिस्सा ६०%) अनुसूचित जाती उपयोजना | (राज्य हिस्सा ४०%) अनुसूचित जाती उपयोजना 
(२४०१ 8१०५), 33, अर्थसहाय्य (२४०१ 8११४), ३३ ,अर्थसहाय्य 


8, सन 2020-29 मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
र्ण आयुक्तालय आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१ कृषी 
स्तर कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
२ जिल्हा स्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक  । संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
कृषी अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी 


प. शासन निर्णयान्वये कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्य) करिता उपलब्ध 
करुन देण्यात येणाऱ्या केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या रु.२५५.१३७ लक्ष रक्कमेचे जिल्हा निहाय/ कार्यालय निहाय 
वाटप करण्याकरिता संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांनी अभियानांतर्गत 
जिल्हा निहाय वाटप करावयाचा निधी PFMS प्रणालीद्वारे सर्व संबंधित जिल्हयांना वितरीत करावा. 

६. सदर निधी खर्च करताना संदर्भ क्र.१ येथील अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना व संदर्भ क्र.५ ते ७ येथील 
दि.०६/०६/२०२०, दि.१६/०६/२०२० व दि.०८/१०/२०२० च्या शासन निर्णयातील अटी, शर्ती व विहित कार्य 
पध्दतीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे. 


9. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, 
२०२० नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२०/प्र.क्र.२०/४ओ 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०५१५४०२१५४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


MAHAVEER a 
BALASAHEB ZENDAGE © 


(महावीर झेंडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्राळय, मुंबई. 

२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

८. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग Aare, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (सामाजिक), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
१२. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१३. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१४. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

.महाळेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 

१७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१८.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१९. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

२०. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - 93), मंत्रालय, मुंबई 

२१. निवड नस्ती-४अ. 


—O 
= 
es 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


